एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत 
महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी, 
गट-अ व मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांना On field Training स्वरुपात नियुक्त्या 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.२५२/नवि-१४ 
मुख्य इमारत (8 था मजल), मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र.टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/सीपीटीपी-ब, 

दि.१८.०९.२०२३ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.६४/सीपीटीपी-अ, 
दि.२२.०९.२०२३. 

३. अतिरिक्‍त महासंचालक, यशदा, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र.सीपीटीपी-९/प्रशासन/संवर्ग 
उन्नतीकरण/ २०२३/३८/, दि.२६.०९.२०२३. 

४. संचालक, वनामती, नागपूर यांचे पत्र क्र.आस्था ०९२३/सीपीटीपी-९/प्रशासन/उन्नती/३४००/ 
२०२३, दि.२५.०९.२०२३. 

५. नगर विकास विभाग, शासन आदेश क्र.एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३२७/नवि-१४, दि.२७.०९.२०२३ व 
दि.१९.०३.२०२४. 

६. नगर विकास विभाग, शासन पत्र क्र.एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३२७/नवि-१४, दि.२१.०६.२०२४ 

७. नगर विकास विभाग, शासन आदेशा क्र.एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.२५२/नवि-१४, दि.२१.०८.२०२४. 


शासन आदेश:- 

संदर्भ क्र.१ व २ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा-२०२१ 
च्या अंतिम निकालाव्दारे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत मुख्याधिकारी गट-अ आणि गट-ब 
या संवर्गासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना संदर्भ w.4 येथील आदेशान्वये खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
देण्यात आली आहे. सदर खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये पुढील आदेशापर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. तद्नंतर, एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांतर्गत संलग्नता प्रशिक्षण चालु असलेल्या मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गातील १४ व गट-ब संवर्गातील 
७० परिविक्षाधीन मुख्याधिकाऱ्यांची 01 field Training स्वरुपात संदर्भ क्र.9 येथील आदेशान्वये पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. आता, मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब संवर्गातील २ परिविक्षाधीन मुख्याधिकाऱ्यांना On 
field Training स्वरुपात त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ येथे दर्शविलेल्या नगरपंचायतींमध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थीचे नाव On field Training स्वरुपात पदस्थापना. 
(9) (2) (3) 


i श्री.गिरीश पारेकर, परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, | मुख्याधिकारी, राळेगांव नगरपंचायत, 
गट-अ. जि.यवतमाळ. 


BIA आदेडा क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.२५२/नवि-१४ 


अ.क्र. परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थीचे नाव On field Training TSU पदस्थापना. 
(9) (२) (3) 


2. । श्री.प्रतिक लंबे, परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, | मुख्याधिकारी, चाकूर नगरपंचायत, जि.लातूर. 
गट-ब. 


४. तसेच, संदर्भ क्र.७ येथील आदेशान्वये खालील मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब संवर्गातील परिविक्षाधीन 
मुख्याधिकाऱ्यांची On field Training SIT केलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, त्यांची 
सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ येथे दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | परीविक्षाधीन मुख्याधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम | On field Training स्वरुपातील सुधारित पदस्थापना. 
(१) (२) (३) 


ea श्रीमती रुपाली माने, मुख्याधिकारी, मंठा | सहायक आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका. 
नगरपंचायत, जि.जालना. 


२. | श्रीमती मनिषा मगर, सहायक आयुक्त, | सहायक आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका. 
नांदेड वाघाळा-महानगरपालिका. 


३. | श्रीमती अर्चना निंबा राजपूत, मुख्याधिकारी, | सहायक आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर 
झरी-जामणी नगरपंचायत, जि.यवतमाळ. महानगरपालिका. 


५. उपरोक्त परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब यांनी त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती व महानगरपालिकांमध्ये तात्काळ रुजू होऊन, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींवर 
नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांचा 
रुजू अहवाल सादर करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना रुजू करून घ्यावे व नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या 
ठिकाणी संबंधित परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी हजर झाले आहेत, याची खात्री करून घेऊन, संबंधित 
सह आयुक्‍त/ सहायक आयुक्‍त, गट-ब, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी तसा अनुपालन अहवाल झासनास सादर 
करावा. 

५. संबंधित महानगरपालिकेत सहायक आयुक्त म्हणून नियुक्ती देण्यात आलेल्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी 
मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब यांनी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडे हजर व्हावे. संबंधित 
महानगरपालिका आयुक्तांनी त्यांना रुजू करून घेऊन, तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. संबंधित परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब यांच्या वर नमूद केलेल्या नियुक्त्या A On Field 
Training स्वरूपात एकत्रित परिविक्षाधीन संलग्नता प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गतील आहे. 


७. वर नमूद केलेल्या परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब यांचे वेतन व भत्ते हे आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य 
पदांवरूनच काढण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत या अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ते जेथे कार्यरत आहेत, त्या 
कार्यालयातून अदा करण्यात येऊ नये, याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. 


Ce सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०६१५३९०१३१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


BIA आदेडा क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.२५२/नवि-१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
=IN, 


ASHOK KASHINATH Sscscssssisi iw 


102514df14d17bod46bb 142: 
4! shtra, 


LAKKAS 


Dat 


(अ.का.लक्कस) 
झासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 

३. सर्व विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 

४. संबंधित जिल्हाधिकारी, 

५. संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक. 

६. महालेखापाल-१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. संबंधित सह SYR सहायक आयुक्‍त, गट-अ, जिल्हाधिकारी कार्यालय. 
८. संबंधित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष/ प्रशासक/ मुख्याधिकारी. 
९. संबंधित परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ व गट-ब. 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्राय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उप सचिव (सीपीटीपी-अ/ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती/नवि-१४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


